मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
श्री. जवाहरलाल रामतिर्थ शर्मा यांना नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीआरटी १५१७/प्र.क्र. ११०२/पोल-११ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा :- 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल फौजदारी याचिका क्र. २१६६/२००७ प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालयाचे दिनांक ९.८.२०१७ चे आदेशा 


प्रस्तावना : 

जोगेश्वरी पोलीस ठाणे येथे गु. र. क्र. ४५/१९९६ भा.दं.वि. कलम ३०२ या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये 
जवाहरलाल रामतिर्थ शर्मा यांना अटक करण्यात आली होती. त्याबाबत त्यांनी मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे फौजदारी याचिका क्र. २१६६/२००७ दाखल केली. सदर प्रकरणी मा. न्यायालयाने 
याचिकाकर्ते यास रु. ५,००,००० (रुपये पाच लाख) व रु. १,००,००० (रुपये एक लाख) खर्च अशी एकूण 
रु. ६,००,००० (रुपये सहा लाख) इतकी रक्‍कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावी, असे आदेशा 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेले आहेत. सदर आदेशाची अंमलबजावणी आठ आठवड्याच्या 
आत करावी, असे आदेशा मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. 

मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्ता जवाहरलाल रामतिर्थ शार्मा 
यांना रु. ५,००,००० (रुपये पाच लाख) व रु. १,००,००० (रुपये एक लाख) खर्च अशी एकूण रु. 
६,००,००० (रुपये सहा लाख) इतकी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल फौजदारी याचिका क्र. २१६६/२००७ प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालयाने दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्ता श्री. 
जवाहरलाल रामतिर्थ शर्मा यांना नुकसान भरपाई म्हणून रु. ५,००,००० (रुपये पाच लाख) व रु. 
१,००,००० (रुपये एक लाख) खर्च sail एकूण रु. ६,००,००० (रुपये सहा लाख) इतकी रक्‍कम अदा 
करण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-१५१७/प्र.क्र.११०२ /पोल-११ 


सदर रक्‍कम सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षी "२०५५-पोलीस,(०२) शहर पोलीस आस्थापना ५०, 
इतर खर्च (दत्तमत) (२०५५ ००९७)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावी व 
ती त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१००३११२९५९७०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shedmekhe 
DJ 


DN: CN = 
Shed mekhe Shedmekhe, C = IN 


Date: 2017.10.03 11:37:44 
+05'30' 
दि. ज. शेडमेखे 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


[) J Digitally signed by D J 


१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का. व सु.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

७. निवडनस्ती (पोल-११ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


